महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेची पुर्नरचना, 
परिषदेवर अध्यक्षांची नेमणूक. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. २२/२२-स 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ५ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : मरास-२०१५/प्र.क्र. ७/२२-स, दि. २१ फेब्रुवारी, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

श्री. SPER चरेगावकर, यांना अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषद या पदावर 
दि. २१.२.१८ पासून पुढील तीन वर्षे नियुक्‍ती देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन नणय :- निर्णय :- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५४ (क) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त 


झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेची नव्याने 
पुर्नरचना करण्यात येत आहे. या परिषदेचा कार्यकाल दिनांक २१.०२.२०१८ पासून तीन वर्षे अथवा 
पुढील आदेशा होईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत राहील. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५४ (क) मधील तरतूदीनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र सहकारी परिषदेवर (महाराष्ट्र 
स्टेट को-ऑप. कौन्सिल) श्री. शेखर चरेगावकर यांची दिनांक २१.०२.२०१८ पासून अध्यक्ष म्हणून 
नेमणूक करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेची कार्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या 
कलम १५४ (क) (३) मधील तरतूदीनुसार पुढीलप्रमाणे राहतील :- 


१) सहकारी goad संबंधित sen सर्व बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देणे. 

२) सहकारी चळवळीचा आढावा घेणे व राज्यातील सहकारी संस्थांच्या कार्याचा समन्वय 
साधण्याचे मार्ग सुचविणे. 

३) सहकारी संस्थांना येणा-या अडचणी दूर करण्यासाठी मार्ग व उपाय सुचविणे. 

४ राज्य शासन, परिषदेकडे निर्देशित करील अझा सर्व बाबींवर राज्य शासनाला अहवाल 
देणे. 

५) राज्यातील सहकारी चळवळीच्या विकासाबाबतच्या योजना व धोरणे यांची शिफारस करणे. 

६) विशेषत: समाजातील मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग यांच्या विकासासाठी 
असलेल्या सहकारी चळवळीचा विकास करण्यासाठी असलेल्या विद्यमान परियोजनांचे 
मुल्यांकन करणे व नवीन परियोजना सुचविणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. २२/२२-स 


७ सहकारी पध्दतीद्वारे आर्थिक विकास करण्याच्या fasts परियोजनेची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी राज्य शासनाला सल्ला देणे. 

८) विभागामार्फत किंवा खास स्थापन केलेल्या मंडळामार्फत उपरोक्त कोणत्याही 
प्रयोजनासाठी अभ्यास करण्याचे काम हाती घेणे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०४०५१८०७०६४४०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Deepak 5 Desai 

D e e a k S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMT 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d11b2ee4dfa01 facc6e58028a3bde93d4 
ac81d87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak 5 


e 
Desai oe 
Date: 2018.04.05 18:09:21 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाम, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाम, मंत्रालय, मुंबई. 
४. श्री. होखर चरेगावकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, 
५. प्रधान सचिव (सहकार) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाम, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. साखर आयुकत, साखर आयुक्तालय, शिवाजीनगर, पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


